महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत अधिसूचित सेवा अधिक सुलभपणे 
जनतेस उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोणातून 
अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी 
अभ्यासगटाचे गठण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३८/फ-५ 
मादम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २५ जुले, २०२४ 
शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत महसूल व वन विभागाअंतर्गत वन विभागाने 
एकूण १३ लोकसेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. 


वन विभागामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेऊन शिफारस करण्याची जबाबदारी राज्य 
सेवा हक्क आयोग, अमरावती महसूल विभागास वर्ग करण्यात आलेली आहे. या कामी आयोगास मदत 
करण्याकरिता समन्वयक अधिकारी ऐवजी तीन सदस्यीय अभ्यासगट नेमणूक करण्याबाबत तसेच 
अभ्यासगटात एक पदनिर्देशित अधिकारी, एक अपिलीय अधिकारी व एक विभागस्तरीय अधिकारी यांचा 
समावेश करण्याबाबत सूचित केले आहे. 


वन विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेऊन अधिकाअधिक लोकसेवा अधिसूचित 
करणे व त्या सेवा प्रदान करण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सरळता आणणे या करीता अमरावती स्थित 
कार्यालयात सेवांचा आढावा घेऊन शिफारस करणे, योग्य समन्वय ठेवणे या करीता खालील प्रमाणे अभ्यास 
गट गठण करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अभ्यासगटाची संरचना 
्् मुख्य वनसंरक्षक (प्रा, अमरावती विभाग स्तरीय अधिकारी | अध्यक्ष 
२ उप वनसंरक्षक, अमरावती वन विभाग | अपिलीय अधिकारी सदस्य 
सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव व कॅम्पा) 
३ उपवनसंरक्षक, अमरावती वन विभाग । पद निर्देशित अधिकारी सदस्य 
यांचे कार्यालय 


उपरोक्तप्रमाणे गठीत अभ्यासगटाची कार्ये खालीलप्रमाणे असतील. 


१. वन विभागाने अधिसूचित केलेल्या सेवा नागरीकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया 
सुलभव सुरळीत करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 
Common Application form तयार करणे. 
ठे Digi-locker शी सेवा संलग्न करण्यासाठी कार्यपध्दती विकसित करणे. 
४. अधिसूचित सेवांबाबत अभिलेख जतन करण्याबाबत कालावधी निश्चित करणे. 


अभ्यासगटास आवऱ्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. अभ्यासगटाने शासनास तीन महिन्यात अहवाल 
सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३८/फ-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२५१४४५००२३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SAHEBRAO eet sane morons 


2.5.4.20=50720d321ee35020d589001 1dabacb4544786e9fd267f17df767b4d 
03079७2, postalCod 


2, st=Mi tr 
serialNumber=FB0550286A6A429379E74F30B4CA229BEFBS8E13393AEBF97 
688ECB194F0EE71 ‘SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 

2024.07.25 15:00:37 +05'30' 


(साहेबराव घिगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य आयुक्त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, ७ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय मुंबई. 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक,महाआयटी, मुंबई 


) 
) 
) 
) 
) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सुचना Hs (NIC), महाराष्ट्र, 99 AT मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


षु 
राज्य सेवा हक्क आयोग, अमरावती. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), हाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. नागपूर. 
११) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१४) अपर मुख्य वनसंरक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महा-कॅम्पा) म.रा. नागपूर 
१५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१६) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व नागपूर 
१७) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम प्रदेश, मुंबई 
१८) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) म.रा. नागपूर 
१९) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (केंद्रस्थ अधिकारी) म.रा. नागपूर 
( 
( 
( 


(२ S&S & 


vo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
20) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती , तंत्रज्ञान व धोरण) म.रा. नागपूर 

२१) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) म.रा. नागपूर 

२२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज) म.रा. नागपूर 

२३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पान व व्यवस्थापन) म.रा. नागपूर 

२४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर. 

२५) व्यवस्थापकीय संचालक, महा.बांबु विकास मंडळ, नागपूर 

२६) महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर. 

२७) सर्व मुख्य वनसंरक्षक / सर्व वनसंरक्षक / सर्व उप वनसंरक्षक / सर्व विभागीय वन अधिकारी 
२८) मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२९) उप सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

30) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३१) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३२) सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३३) फ ५-कार्यासन निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


